कन्हेर प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील 
पंढरपूर तालुक्यातील इसबावी व वाखरी या 
पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा 
कामांसाठी निधी वितरित करणाबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.१०२/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १४/१२/२०२१ 


वाचा: 

१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.१.८.२००९ 

२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८.३.२०११ 

३)शासननिर्णयवित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५ 

४) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१६/३७३/प्र.क्र.५२/र-८, दि.२४.०८.२०१६. 

५)वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१. 

६)अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचे पत्र क्र.भीकामं/लेखा/३७३४सन २०२१, 
दि.१९.०७.२०२१. 


प्रस्तावना: 


YS <<“. 


कन्हेर प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील इसबावी व वाखरी 
पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ४येथीळ शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानूसार सदर प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा 
कामांची देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. ६ येथील पत्रान्वये रु.१७.३० लक्ष चा निधी मागणी 
प्रस्ताव प्रकल्प यंत्रणेने शासनास सादर केला आहे. 


२. प्रकल्प यंत्रणेने सादर केलेल्या प्रस्तावातील प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांना कामाच्या 
प्रगतीनुसार प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेत देय निधी उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाच्या 
विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय: 


कन्हेर प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील इसबावी व वाखरी या 
पुनर्वसित गावठाणांमधीळ प्रगतीपथावरील पुढील तक्त्यात नमूद नागरी सुविधा कामांसाठी 
रूपये १७,३०,०००/- निधी सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील अटीच्या 
अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. तद्नुसार, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दि.१७ एप्रिल २०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग पहिला, उपविभाग 
तीन अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.१०२/र-८ 


अधिकारांनुसार, कन्हेर प्रकल्पांतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्‍यातील इसबावी व वाखरी 
या पुनर्वसित गावांमधील प्रगतीपथावरील पुढील तक्त्यात नमूद नागरी सुविधा कामांची देयके अदा 
करण्यासाठी सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रूपये 
१७,३०,०००/- (रुपये सतरा लक्ष तीस हजार फक्त) एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य 
SPAY ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ०१, संचालक व प्रशासन, (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१- 
एच-७२७) (दत्तमत)” या लेखाशीर्षाखाळी विभागीय आयुक्त, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. पुनर्वसित गाव | नागरी सुविधा कामांचा तप्षील | वितरित करावयाची रक्‍कम रू. 
4 इसबावी दहनभूमी व विंधन विहिर ८,००,०००/- 

२ वाखरी दहनभूमी व विंधन विहिर ९,३०,०००/- 
एकूण- १७,३०,०००/- 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करावी. 


१) 


३) 


8) 


4) 


विभागीय आयुक्त,पुणे यांनी या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
संबंधित अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांचेकडे अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली 


BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर यांनी नागरी सुविधा कामांसाठी वितरीत 
सदरचा निधी विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडून प्राप्त होताच संबंधित कार्यकारी अभियंता 
यांचेकडे विनाविलंब वितरित करावा. 


नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जात 
असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 


महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/मंजूरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र. ८, सोलापूर यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला 
निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत तसेच 


तद्नुषंगाने Head sede शासन, विभागीय आयुक्त, पुणे व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 


सत्वर सादर करावा. 


या ACMA मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 


खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 


परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.१०२/र-८ 


६) मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प 


(9) 


८) 


९) 


१० 


११ 


— 


) 


अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 
सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ 


मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ०१, 


संचालक व प्रशासन, (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) 


(दत्तमत)” या लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये 


प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय 
प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व 


कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ 


मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ०१, 


संचालक व प्रशासन, (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) 


(दत्तमत)” या लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची 


संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 
मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ०१, संचालक व प्रश्ञासन, 


(००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम, ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत)” या 
लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियंत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून 


शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. तद्नुषंगाने या 
ळेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित 
पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे” अहवाळ शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील निधी 


संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip सह 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 


संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे 


उपयोजन VATA UtilisationCertificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ 
विभागीय आयुक्‍्त/ शासनास तातडीने सादर करावे. 


१२) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२१-२०२२ मध्ये मंजूर करण्यात 


आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत शासनास 
सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.१०२/र-८ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०१० ३१००३०५६११९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


lly signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahara: 
2.5.4.20=9ea94b7d58fc204d63a497943e6c56976c537462d5f2964980. 
30906051d44d/7, 


pseudonym=CB263AE7A97BA5SDB04805052B34A6E185702D5F9, 
J A G TA p serial INumber=2C1FC77 1D686D36A26A8AF979409826984378A73F9D4 
AEECA990209686CC25BD, cn=SANJAY MAROTI JAGTAP 
Date: 2022.01.03 10:04:55 +05'30 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), पुणेविभाग,पुणे 
उप आयुक्त (पुनर्वसन),पुणे 

जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, सोलापूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 

. कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र. ८, सोलापूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

. 
Go 


वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


.जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


११.नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१२.महसूल व वन विभाग,कार्यासन ब-१,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१३.महसूल व वन विभाग,पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१४.निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


kKkKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


